कोविड-१९ विषाणूंच्या प्रादुर्भावाच्या 
पार्श्वभूमीवर दिव्यांगांच्या विशोष शाळा / 
कार्यशाळा सुरु करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : इडीडी-२०२१/प्र.क्र.८१/दि.क.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा : १) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांचे पत्र क्रमांक : जा. क्र. दिकआ / दिव्यांग विशेष शाळा / 
कर्मशाळा / सुरु करणे / मार्गदर्शन / प्र.-सर्व / २०२१-२२ / ५९०१, दिनांक ६ ऑक्टोबर, 
२०२१. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०२१ / प्र. क्र. १७८ / 
एसडी-६, दिनांक २० जानेवारी, २०२२. 


शासन परिपत्रक : 


राज्यातील कोविड-१९ विषाणूंचा प्रादुर्भाव राज्याच्या सर्व भागात सारख्या प्रमाणात नसून 
राज्यातील ज्या ठिकाणी विषाणूंचा प्रादुर्भाव कमी आहे, अश्या भागातून शाळा सुरु करण्याबाबत 
सातत्याने मागणी करण्यात येत असल्याने शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये राज्यातील इयत्ता १ ली ते १२ 
वी च्या शाळा स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून दिनांक २४ जानेवारी, २०२२ पासून पुन्हा सुरु 
करण्याचे अधिकार महानगरपालिका क्षेत्रात महानगरपालिका आयुक्‍त व राज्यातील इतर भागात 
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना शाळेय 
शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक २० जानेवारी, २०२२ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रदान करण्यात आले 
आहेत. 
२. सबब आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांना सूचित करण्यात येते की, आता त्याच धर्तीवर 
स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून महानगरपालिका क्षेत्रात महानगरपालिका आयुक्‍त व राज्यातील 
इतर भागात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद या 
स्थानिक प्राधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार विभागांतर्गत दिव्यांगांच्या विशोष शाळा / कार्यशाळा दिनांक १ 
मार्च, २०२२ पासून सुरु करण्याबाबत उचित कार्यवाही करण्यात यावी. 
३. तसेच यासंदर्भात विशेष शाळा / कार्यशाळा सुरु करण्याबाबत वेळोवेळी शासनाने विहित 
केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पाळन करण्यात यावे. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः इडीडी-२०२१/प्र.क्र.८१/दि.क.१ 


Oe सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०२१६११४८२०७१२२ असा आहे. तसेच 
सदर शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2022.02.16 11:52:14 +05'30' 


(वि. पुं. घोडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


Ee) 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

सर्व सन्माननीय विधानपरिषद / विधानसभा सदस्य व संसद सदस्य, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव /सचिव, 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

१०) सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
११) मा. मंत्री (सामाजिक न्याय) यांचे खाजगी सचिव, 

१२) मा. राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय) यांचे खाजगी सचिव, 

१३) मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 

१४ आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे, 
) 
) 
) 
) 


< SC BE OS EY टे 


aon 


१५) सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

१६) सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

१७) सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१८) भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र Wear, सी.डी.ओ. Na नं. १, योगक्षेमसमोर, वसंतराव नाईक चौक, 
नरिमन पॉईन्ट, मुंबई ४७०० ०२१, 

१९) इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश, काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 
मार्ग, दादर, मुंबई ४०० ०२५, 

२०) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई ४०० ०२८, 

29) बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०००१३, 

२२) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०० ०१३, 

२३) भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई ४०० ०१३, 

२४) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४७०० ०२८, 

२५) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


